दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजी कोरेगांव भिमा येथे 
बंदोबस्तासाठी भाडेतत्त्वावर अधिग्रहित 
केलेल्या एस.टी. बसेसच्या भाड्यापोटी 
रु.२४,६७,२९७/- इतकी रक्‍कम अदा केलेल्या 
प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०१२०/१७५४/प्र.क्र.१४/विशा १ अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०३ मार्च, २०२०. 


संदर्भ :- १) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमसं/ वाह.अधि. 
कार्यो.मंजुरी/पुणे ग्रा./१५१/२०१९, दिनांक १९.११.२०१९ चे पत्र. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर यांचे क्र.लेखा- 
१४/एस.टी.भाडे देयके मंजुरी/२०१९/८९४४, दिनांक २२.१०.२०१९. 
३) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामिण, पुणे यांचे पत्र क्र.पशा-११/ एस.टी.भाडे 
देयके मंजुरी/२०१९/१६४००, दिनांक ०३.१०.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजी कोरेगांव भिमा येथे विजयस्तंब पोळीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण 


यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या अनुषंगाने बंदोबस्ताकरीता अधिग्रहित केलेल्या राज्य 


परिवहन महामंडळाच्या बसेसच्या रु.२४,६७,२९७/- (अक्षरी रुपये चोविस लाख सदुसष्ट हजार 


Gal सत्याण्णव फक्‍त) इतक्या अदा केलेल्या भाडेखर्चास २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात 


कार्योत्तर मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजी कोरेगांव भिमा येथे विजयस्तंब पोळीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण 


यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या अनुषंगाने बंदोबस्ताकरीता अधिग्रहित केलेल्या राज्य 


परिवहन महामंडळाच्या बसेसच्या रु.२४,६७,२९७/- (अक्षरी रुपये चोविस लाख सदुसष्ट हजार 


दोनशे सत्याण्णव फक्त) इतक्या अदा केलेल्या भाडेखर्चास २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात 


कार्योत्तर मंजूरी देण्याच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदरचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५, पोलीस (००) १०९, जिल्हा पोळीस (00) (09) 


जिल्हा पोलीस बल, दत्तमत (२०५५०१६८) ५०- इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९- 


२०२० या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०१२०/१७५४/प्र.क्र.१४/विशा १अ 


हा शासन निर्णय वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिळा, उप विभाग - १ 


मधील अनुक्रमांक ६, नियम-४०(१) अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या पूर्ण अधिकारात 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३०३१५३०३७८८२९ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Deepak र 
1f6§ 6d8ed1b76, 
INumber=d8bd67045829179609f5 1b88a183cd0a4a3. 
UKaram h 01 esecisssbornstarsaseters0e70,en=Deepak Tukaram Kharat 
2020.03.03 15:36:22 +05'30' 


(दि. तु. खरात) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. प्रधान महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 
५. पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामिण. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा पुणे. 
७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


